दिनांक २० ते २८ फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीत 
रांची, झारखंड येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी 
सेवा बुध्दीबळ स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्राचा संघ 
सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२०/प्र.क्र.०४/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १० फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
२०१६-१७/७७5७58, दि.१०.१.२०२०. 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/बुध्दीबळ/२०१९-२० 
दि.२७.०१.२०२०. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/१९-२०/का-४/२०७, दि.०३.०२.२०२०. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक २० ते २८ फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीत रांची, झारखंड येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बुध्दीबळ स्पर्धा २०१९-२० मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा 
संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि. २० व २१ जानेवारी, २०२० रोजी निवड चाचणी 
आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी 
सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र 
अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.४६,९२०/-(रुपये होहचाळीस हजार Awal वीस फक्त) इतक्या खर्चास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक १५ ते १७ फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक २० ते 
२८ फेब्रुवारी,२०२० या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० (म.नं.) पासून 
कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील 
प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, 
१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. १५ ते २९ फेब्रुवारी, २०२० (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, 
दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली 
असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक 
भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक 
११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ 
फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२०/प्र.क्र.०४/क्रीयुसे-२ 


उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना 
यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्‍यक राहिल. 


च्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेझाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, 
क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. 
तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना 
त्वरीत परत करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या Salsas अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१०१७३७१८३६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
A P P A 5 | N € रत igned by APPASING RAMSING 


DN: CN = APPASING RAMSING RAJPUT, 
C =IN, S = Mah htra, O = 
RAM 5 | N G RAJ P U T GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 


SCHOOL EDUCATION AND SPORT DEPT 
Date: 2020.02.10 17:39:19 +05'30" 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 
९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक २० ते २८ फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीत रांची, झारखंड येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बुध्दीबळ स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या बुध्दीबळ 
संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


RAMSING RAJPUT 


क्र. खेळाडूचे नाव व पदनाम । फुलओव्हर | किटबँग विभाग / कार्यालय 

।१_ | श्री. सचिन वाघमारे होय होय । नगर भूमापक अधिकारी, अंधेरी, मुंबई. 

२ | aft. विजयकुमार झंवर, होय होय | संकल्पचित्र पथक, प्लॉट नं.१३, सिव्हील 
सहा.अभि.-२ लाईन्स, नागपूर. 

३ | att. राजेश विभूते होय होय | नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबइ. 
लिपिक टंकलेखक 

४ | ht. संदीप माने, होय होय | ताकारी विद्युत उपविभाग क्र.२, सांगली. 
वरीष्ठ लिपिक 

५ | tt. दिळीप भगत होय होय | दर्डीनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन, २७, 
सहा. संशोधन अधिकारी बरजोरजी भरुचा मार्ग, फोर्ट मुंबई- 

४०००२३. 

६ | श्री. प्रदिप जा. यादव होय होय | नियंत्रक शिधावाटप यांचे कार्यालय, 
सहा. शिधावाटप अधिकारी रॉयल इन्श्युरन्स इमारत, चर्चगेट, मुंबई. 

७ | a. नेहा न. पावसकर होय होय | सह आयुक्त, नोडल १३ सर्वेक्षण, वस्तू व 
दूरध्वनी चालिका सेवा कर, बांद्रा, मुंबई 

८ | श्रीमती कल्पना का. जाधव | होय होय | नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
शिपाई 

९ ।कु. स्वाती अ. मार्क होय होय | वस्तू व सेवा कर कार्यालय, अकोला. 
राज्यकर निरिक्षक 

. o श्रीमती शिखा पिपलेकर, होय होय | कार्यकारी अभियंता, गोंदिया पाटबंधारे 
उप कार्यकारी अभियंता विभाग, गोंदिया. 

षि १ | कु. नम्रता निरभवणे होय होय | शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, 
सहायक कक्ष अधिकारी मुंबई. 

१२ | श्रीमती गायत्री बुटले, होय होय । वस्तू व सेवा कर कार्यालय, विवरण व 
कर Gea वसुली-२, नोडल-१०,बांद्रा, मुंबई. 

१३ | श्री. सतीश अलगुर होय होय | बहू मजली इमारती बांधकाम विभाग, 
शाखा अभियंता आर.सी. मार्ग, चेंबूर, मुंबई 
(प्रशिक्षक) 

१४ | श्री. प्रवीण पवार होय होय | सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सहा. कक्ष अधिकारी 
(व्यवस्थापक) 
APPASING Be Sees a era 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = SCHOOL EDUCATION AND SPORT DEPT 
Date: 2020.02.10 17:39:38 +05'30" 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक २० ते २८ फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीत रांची, झारखंड येथेआयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा बुध्दीबळ स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या बुध्दीबळ संघासाठी 
होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र तपशील wat 
(अ) | (निवड चाचणीपूवी झालेला खर्च) ५०० 
(ब) | निवड चाचणी 
za निवड चाचणीस उपस्थित राहिलेल्या असोसिएडानच्या प्रतिनिधींचे मानधन. ३००० 
२ | निवड चाचणीस उपस्थित अधिकारी, निमंत्रक, स्वयंसेवक, पंच व प्रतिनिधी ३००० 


यांच्या अल्पोपहार व चहापाणी यावरील खर्च. (दोन दिवसाकरीता) 
(क) | प्रशिक्षण शिबीर 

q | दिनांक १५ ते १७ फेब्रुवारी, २०२० या ३ (तीन दिवस) कालावधीमधीळ प्रशिक्षण ४००० 
शिबीरासाठी प्रशिक्षकांचे मानधन, प्रशिक्षक व खेळाडू यांच्याकरिता 
अल्पोपहार इत्यादीवरील होणारा खर्च. 
(ड) | साहित्य खरेदीसाठी होणारा खर्च. 


१ | १४ किटबंग प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे. ७००० 
२ | १४ टि-शर्ट प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे. ७००० 
३ | १४ फुलओव्हर रु. ५००/- प्रमाणे. ७००० 
४ । १४ कॅनव्हास बूटांचे जोड प्रत्येकी रु. ७००/- प्रमाणे. ९८०० 
५ | १४ जोडी पायमोजे प्रत्येकी रु. ८०/- प्रमाणे. ११२० 
६ ।१ फ्लीशर डिजिटल घड्याळ रु. ३०००/- प्रमाणे. ३००० 

प्रथमोपचार खर्च ५०० 
८ | किरकोळ खर्च १००० 

एकूण खर्च :- (रु. TSAO हजार नऊशे वीस फक्त) ४६९२० 

२ Doty soe by APPASING RAUSING 


DN: CN = APPASING RAMSING RAJPUT, C = 

RAM S | N G RAJ P UT IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 

AND SPORT DEPT 

Date: 2020.02.10 17:39:53 +05'30' 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र - क 


दिनांक २० ते २८ फेब्रुवारी, २०२० या कालाव 


धीत रांची, झारखंड येथेआयोजित करण्यात आलेल्या 


अखिल भारतीय नागरी सेवा बुध्दीबळ स्पर्धा २०१९-२० मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या बुध्दीबळ संघाची 
निवड करण्यासाठी दि. २० व २१ जानेवारी, २०२० रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेल्या 
अधिकारी/कर्मचारी खेळाडूंची नावे 


सहायक संशोधक अधिकारी 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग/ कार्यालय 

| श्री. दिलीप वि. भगत, दर्डनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन, २७, बरजोरजी भरुचा 
सहायक संशोधन अधिकारी मार्ग, फोर्ट मुंबई-४०००२३. 
श्री. राजेडा विभूते, लिपिक टंकलेखक नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
श्री. आर.के. जाधव, लिपिक टंकलेखक | विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
श्री. विजयकुमार श्या. झंवर, संकल्पचित्र पथक, प्लॉट नं.१३, सिव्हील लाईन्स, नागपूर. 
उपविभागीय अभियंता 

५ | Sit. प्रभाकर क. पालांदूरकर, ना.पो. पोलीस अधीक्षक कार्यालय, गोंदिया. 

६ | श्री. सागर गालेश्वर शिरसाठ वस्तू व सेवा कर विभाग, औरंगाबाद. 
कर सहाय्यक 

७ | श्री. किरण सिताराम खराडे, शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, बार्शी रोड, लातूर. 
निदेशक तांत्रिक प्रयोगशाळा सहायक 

८ | att. निखील वसंतराव दहिफळकर, वस्तू व सेवा कर विभाग, रेल्वेस्टेशनसमोर, औरंगाबाद. 
राज्यकर निरिक्षक 

९ | श्री. बापू दादासाहेब सोनवने, शिपाई सहायक संचालक, शासकोय लेखनसामग्री व ग्रंथागार, 

औरंगाबाद. 

| १० | ० | श्री. संजय भारत जाधव, लिपिक टंकलेखक'| माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

। ११_| श्री. राजेश व्यंकटेश जाधव, वरिष्ठ लिपीक | उरमोडी धरण विभाग, सातारा. 

१२ | श्री. महादेव हारी गोरे, लिपिक टंकलेखक | शिधावाटप कार्यालय ३९ फ मुख्य, डोंबिवली (प). 

१३ | श्री. सतीश वामनराव अलगुर बहू मजली इमारती बांधकाम विभाग, आर.सी. मार्ग, चेंबूर, 
शाखा अभियंता मुंबई. 

१४ | श्री. संदीप मारुती माने, वरिष्ठ लिपिक | ताकारी विद्युत उपविभाग क्र.२, सांगली. 

१५ | श्री. दिपक वि. होडावडेकर, पहारेकरी  । शासकीय दंत महाविद्यालय, सेंट जॉर्ज रुग्णालय, मुंबई. 

१६ | श्री. शिवाजी दादा दरेकर, कक्ष सेवक मा. अधिष्ठाता यांचे कार्यालय, सर ज.जी. समूह रुग्णालय, 

भायखळा, मुंबई. 

१७ | श्री. सुनिल प्र. सादोलळकर, शिपाई धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, वरळी, मुंबई-४०० ०१८ 

१८ | श्री. किरण सुरेडाराव आठांगळे, शिपाई  । धर्मादाय आयुकत कार्यालय, वरळी, मुंबई-४०० ०१८ 

१९ | श्री. महादेव माणिकराव मुंडे गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

२० | श्री. मिलिंद गं. पवार,विक्रिकर निरिक्षक । विक्रीकर विभाग, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगाव, मुंबई. 

२१ | श्री. प्रदिप जा. यादव नियंत्रक शिधावाटप यांचे कार्यालय, रॉयल इन्शुरन्स इमारत, 
सहायक शिधावाटप अधिकारी चर्चगेट, मुंबई. 

२२ | श्री. कुणाल नारायण जाधव नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

23 श्री. श्रीकांत Re दराडे दर्डनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 


२४ | श्री. आदिनाथ पोपट कोल्हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सहायक कक्ष अधिकारी 

२५ | श्री. रविकांत घ. सतदेवे कक्ष- ९, पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 
वरिष्ठ लिपिक 

२६ | श्री. ललित चिंतामण मोळे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहायक कक्ष अधिकारी 

२७ | श्री. हे.सु. पाठक, कक्ष अधिकारी ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२८ | श्री. सचिन वाघमारे, शिपाई नगर भूमापक अधिकारी, अंधेरी, मुंबई. 

२९ | श्री. प्रसनजीत कारलेकर सहाकार पणन वदस्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 

३० | श्री. तुषार अशोक बधान पोलीस आयुक्त कार्यालय, नाशिक शहर, नाशिक. 
वरिष्ठ श्रेणी लिपिक 

३१ | श्री. प्रमोद कल्याणी मैलारी,कनिष्ठ लिपिक कार्यकारी अभियंता, भीमा विकास विभाग क्र.२, सोलापूर. 

३२ | श्री. धनराज प. कांकरिया व.भू. वैज्ञानिक, भु.स.वि.म. हिंगोली. 
उपलेखापाल 

३३ | ail. que A. पाटेकर, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

३४ | श्री. अमोल खरात, जवान राज्य उत्पादन शुल्क, सातारा. 


३५ 


श्री. बालाजी गुळे, लिपिक टंकलेखक 


वित्त विभाग, सेवा -४, मंत्रालय, मुंबई. 


श्री. शामसुंदर ह. काळे, 
शाखा अभियंता 


कार्यकारी अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, बीड 


श्री. राजू धेरींगे, लिपिक टंकलेखक 


उपनियंत्रक, शिधावाटप कार्यालय फ परिमंडळ, ठाणे. 


भाग्येश जावळे, 
सहाय्यक कक्ष अधिकारी 


उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


श्री. श्रीराम पांडे, सह संचालक 


सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, फोर्ट, मुंबई 


सौ. नेहा न. पावसकर, 
दूरध्वनी चालिका 


सह आयुक्‍त, नोडल १३ सर्वेक्षण, वस्तू व सेवा कर, बांद्रा, 
मुंबई. 


४१ | श्रीमती कल्पना का. जाधव, शिपाई नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४२ | कु. स्वाती अ. मार्क, राज्यकर निरिक्षक  । वस्तू व सेवा कर कार्यालय, अकोला. 
४३ | सौ. मंगल सं. नाखवा, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सहायक कक्ष अधिकारी 


सौ. अपर्णा जाधव, सहायक कक्ष अधिकारी 


विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


४५ 


कु. धनश्री ठाकरे, राज्यकर निरिक्षक 


वस्तू व सेवा कर कार्यालय, बांद्रा, मुंबई. 


कु. AHA निरभवणे, सहा. कक्ष अधिकारी 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


कु. गायत्री वसंतराव बुटले, कर सहायक 


वस्तू व सेवा कर कार्यालय, विवरण व वसुली-२, नोडल-१०, 
बांद्रा, मुंबई. 


कु. शिखा पिपलेवार, उप कार्यकारी 
अभियंता 


कार्यकारी अभियंता, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, गोंदिया. 


Digitally signed by APPASING RAMSING RAJPUT 
CN = APPASING RAMSING RAJPUT, C = IN 


A P PAS | N G S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
RA M S | N G RAJ P U T bs a as OU = SCHOOL EDUCATION 


Date: 2020.02.10 17:40:10 +05'30 
(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


